महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 


क्षेत्रिय आस्थापनेवरील गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विशेष 
कारणास्तव बदली करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन आदेश क्रमांक : मबाआ-२०२३/प्र.क्र.१६/का.७ 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दि. १५ मार्च,२०२४. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अमंलात 
आळे आहेत. सदर अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा 


afar व बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) जि.प, बाल विकास 


प्रकल्प अधिकारी (ना) व तत्सम पदे या गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विशहोष कारणास्तव 
बदलीस सक्षम प्राधिकारी यांच्या लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील 


तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविल्यानुसार पदस्थापना करण्यात 


येत आहे. 

अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व  बदलीनंतरचे पद व शरा 

सध्याचे कार्यालय कार्यालय 

॥ il 2 ३ 8 

7 श्री.पी.डी.विधाते, बाल विकास प्रकल्प श्री. विधाते यांनी त्यांच्या मुळ 
जिल्हा महिला व बाल विकास | अधिकारी (ना), पदाचा कार्यभार श्री.मेसरे, 
अधिकारी, वर्धा यवतमाळ पूर्व जि.का.अ (aaa वर्धा 

यांच्याकडे सोपवून बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू व्हावे. 

२ श्रीम.पी.आर.तारु, बाल विकास प्रकल्प ।श्रीम.तारु यांनी त्यांच्या मुळ 
eee अधिकारी (ना), लातूर | पदाचा कार्यभार श्री. नरेश 
अधिकारी (ना),गोंदिया सोनटक्के, बा.वि.प्र.अ. (ग्रा, 

गोंदिया यांच्या कडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

३ श्रीम.आर.एम.चिमंद्रे,जिल्हा | जिल्हा महिला व बाल | श्रीम.चिमंद्रे यांनी त्यांच्या मुळ 
महिला व बाल विकास विकास अधिकारी, पदाचा कार्यभार श्री.न.दा. 
अधिकारी,जालना छत्रपती संभाजीनगर । वामन, बा. वि. प्र. अ. (ना), 


जालना यांच्या कडे सोपवून 
बदली च्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.१६/का.७ 


४ श्री.एस.बी.बुधवले, बाल बाल विकास प्रकल्प  श्री.बुधवले यांनी त्यांच्या मुळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी अधिकारी (ना), पदाचा कार्यभार श्रीम. 
(ना), भांडूप (प) सांगली शहर यु.ए.जाधव, बा.वि.प्र.अ. (ना), 

कुर्ला यांच्याकडे सोपवून 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 
तसेच त्यांच्याकडील अति. 
कार्यभार असलेल्या बा.वि.प्र.अ 
(ना) मुंबई दक्षिण या पदाचा 
कार्यभार श्री.एन. एम.मस्के, 
बा.वि.प्र.अ (ना),चेंबूर यांच्याकडे 
सोपवावा. 

५ श्रीम.जे.एस.पाटील, बाल  । बाल विकास प्रकल्प | श्रीम.पाटील यांनी त्यांच्या मुळ 
विकास प्रकल्प अधिकारी अधिकारी (ना),नवी । पदाचा कार्यभार श्रीम. शिल्पा 
(ना),कोल्हापूर-इचळलकरंजी | मुंबई पाटील, जि. का. अ (मवबावि) 

जि. प. कोल्हापूर यांच्याकडे 
सोपवून बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
व्हावे. 

६ श्री.आर.एम.सिसोदे बाल विकास प्रकल्प 

| | 
धुळे-नंदुरबार 


२. श्री.सिसोदे यांची शासनाच्या दि.३०.६.२०२३ च्या आदेशान्वये जिल्हा महिळा व बाल 


विकास अधिकारी,नाशिक या पदावर बदली करण्यात आली होती. तथापि, त्या पदावर ते रुजू 
झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आता बदली केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. श्री.सिसोदे हे 
विना परवानगी अनुउपस्थित असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त,महिला व 
बाल विकास,पुणे यांनी आपल्या स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 

३. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अन्य आदेशाची वाट न 
पाहता बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन त्याबाबतचा अहवाल आयुक्‍त,महिला व बाल 
विकास,पुणे,आयुक्‍त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई व शासनास wed- 
desk07 @gov.in या ई-मेळ आयडी वर सादर करावा. 

४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 

बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 

५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची र॒जा मंजूर करू नये 

वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 

त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा रजेचा अर्ज स्विकारू नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.१६/का.७ 


६. उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या पदावर रूजू करून घेताना, ते रजेवर /गैरहजर 
होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करून घेणाऱ्या कार्यालयाने 
करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करून 
घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून 
न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरून घ्यावा आणि नंतर हजर करून घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात 
शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्राकांतील निर्देशांचे पालन करावे. 
७. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेततर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १२९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या 
पदग्रहण 
अवधीतच, उपरोक्‍त अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा 
या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यादिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
८. उपरोक्त अधिकार्‍यांच्या बदली ही विशेष कारणास्तव असल्याने त्यांना प्रवास भत्ता व 
इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
Re सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१0१959॥॥9.00९.॥ या 
संकेतस्थावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१८३६०९६९३० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=38d121 bf4a170d1 6dacf98520f0ac44551976931d2758148ccaa24 
d1fb27b9df, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=BADECODAA40CC485400AAD9CEABCDS14095659A6CDEA 
€856815518DCD188C23A, cn=RAJENDRA T BHALWANE 
Date: 2024.03.15 19:54:33 +05'30' 
(रा.ता.भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


१. आयुक्‍्त,महिळला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

२. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

३. मा.मंत्री,(म.व बा.वि.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.सचिव,(म.व बा.वि.वि.), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्‍तालयामार्फत) 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर 
(आयुक्‍तालयामार्फत) 

८. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍्तालयामार्फत) 

१०. निवडनस्ती (कार्यासन-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


